अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकरिता वाहन खरेदीस व 
येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१८/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, 30 वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०१३ 


वाचा 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
अपोमसंवकामनि/पुणे/क-८/पुरवणी मागणी-१३-१४/५१८७, दिनांक २०.०६.२०१३. 
शासन निर्णय 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे पद शासन आदेश 
गृह विभाग, दिनांक २८/०७/२०१० अन्वये कारागृह विभागासाठी नव्याने निर्माण करण्यात आले असुन 
या पदावर भा.पो.से. तील अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. पुर्वी हे पद कारागृह महासंचालक असे होते व कारागृह महासंचालकांना रुपये ६ लक्षच्या 
मर्यादेत वाहन अनुज्ञेय होते. या मर्यादेत टाटा इंडिगो हे वाहन कारागृह महासंचालकांना उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहे. तथापि, कारागृह महासंचालक हे पद आता अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असे करण्यात आले असल्यामुळे, त्यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्र. वाहन-१०११/प्र.क्र.५८/११/विनियम, दिनांक २७.०३.२०१२ मध्ये अ.क्र.११ येथील मंत्रालयातील 
सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय रु. ९ लाखाच्या मर्यादेत वाहन 
खरेदीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

२. शासन आता, अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचेकरिता, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहन-१०११/प्र.क्र.५८/११/विनियम, दिनांक २७.०३.२०१२ 
मध्ये अ.क्र.११ येथील मंत्रालयातील सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकाऱ्यांना 
अनुज्ञेय रु. ९ लाखाच्या मर्यादेत “होंडा सिटी (वातानुकूलीत) Model No.Honda City 1.50 MT” हे 
वाहन खरेदीस मान्यता देत आहे. 

३. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५, २०५६-तुरुंग 
(योजनेतर), ००१, संचालन व WIR, (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (दत्तमत) (२०५६ ००२६), ५१, 
मोटर वाहने या उपश्नीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. सन २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात मागणी क्र. बी-५, २०५६-तुरुंग (योजनेतर), ००१, 
संचालन व प्रशासन, (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (दत्तमत) (२०५६ ००२६), ५१, मोटर वाहने या 
उपशीर्षातंर्गत रुपये १ हजार इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१३-१४ च्या पावसाळी 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१८/तुरुंग-२ 


अधिवेशनात “५१, मोटर वाहने” या उपशीर्षातंर्गत रुपये ६ लक्ष इतकी पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद 
उपलब्ध झाली आहे. सदर तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/ २००८/ विनियम, दि.१५ मे, 
२००९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-तीन, अनुक्रमांक-१, 
नियम क्र. १६२ ते १६४ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन, मागणी क्र. बी-५, २०५६-तुरुंग 
(योजनेतर), ००१, संचालन व प्रशासन, (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (दत्तमत) (२०५६ ००२६), “१३ 
कार्यालयीन खर्च” या उपशीर्षामध्ये शिल्लक असलेल्या अनुदानातून, मागणी क्र. बी-५, २०५६-तुरुंग 
(योजनेतर), ००१, संचालन व प्रशासन, (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (दत्तमत) (२०५६ ००२६), “५१, 
मोटर वाहने” या उपशीर्षातंर्गत रुपये ३ लक्ष इतके अनुदान पुनर्विनियोजनेद्वारे (/॥॥॥॥ Scheme) 
उपलब्ध करुन देण्यास, ज्या उद्दिष्टाखालुन पुनर्विनियोजन करण्यात येईल त्या उद्दिष्टाखाली वाढीव 
अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही या अटीच्या अधीन राहुन, मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 432/93/ विनियम, दिनांक 
१८.७.२०१३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/89॥॥9.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०९२११११९४५८८२९ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhairawnath 


B h al raw n at h Boalcancra Parkhi 


: CN = Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


Bhalchandra  wanarasitaao- 


GOVERNMENT OF 


P arkh i MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2013.09.23 17:10:38 +05'30' 


(भै. भा. पारखी) 
झासनाचे सहसचिव 


प्रत, 
«७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
«७ उप सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
«७ निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


